RNINo.MAHBIL / 13 / 2 / 2011 - TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग 


वर्ष - १० , अंक - २४ ] 


शुक्रवार , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ०६ 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र . रानिआ / जिपपंस -२०२१ / प्र.क्र .५ / का .७ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०२१ . 

( २ ) या कार्यालयाकडून प्रसिध्द करण्यात आलेली दिनांक १६ सप्टेंबर २०२१ रोजीची अधिसूचना . 


आदेश 


क्रमांक क / कक्ष -५ / ग्रा.पं. / जि.प.पं.स. / कावि -१०१ ९ / २०२१.– मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील उपोद्घातातील नमूद क्रमांक १ च्या 
पत्रान्वये धुळे जिल्हा परिषदेतील १५ निवडणूक विभागांतील रिक्त पदांसाठी व शिरपूर , साक्री , शिंदखेडा व धुळे या ४ पंचायत समित्यांमधील 
निर्वाचक गणांमधील ३० रिक्त पदांसाठी न्यायालयीन निर्णयानुसार पोट - निवडणूक -२०२१ चा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला . त्यानुसार 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सदरच्या रिक्त जागांसाठी मतदान प्रक्रिया व दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी प्रक्रिया घेण्यात 
आली . 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ , पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( अ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
( निवडणूक विभाग आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे असे जाहीर करतो की , धुळे जिल्हा परिषद पोट - निवडणूक -२०२१ यात खालील नमूद केलेले उमेदवार 
हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून धुळे जिल्हा परिषदेवर सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


परिशिष्ट -१ 


अ . क्र . तालुक्याचे 


निवडून आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


नाव 


निवडणूक 
विभागाचा 
क्रमांक व नाव 


निवडून 
आलेला 
प्रवर्ग 


सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


१ 


शिंदखेडा 


१८ बेटावद 


सर्वसाधारण 


वारुडे ललीत मधुकर 


२ 


शिंदखेडा 


१ ९ नरडाणा 


सर्वसाधारण स्त्री सिसोदे संजीवणी संजय 


मुक्काम म्हळसर , पोस्ट मुडावद , , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 
नरडाणा , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
मालपूर , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
कलमाडी , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 


३ 


शिंदखेडा 


२१ मालपूर 


सर्वसाधारण 


रावल महावीरसिंग नरेंद्रसिंग 


४ 


शिंदखेडा 


२४ खलाणे 


सर्वसाधारण स्त्री कदम सोनी युवराज 


वि ( एच ) २५१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ नाशिक विभाग , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


- 


परिशिष्ट - १ - चालू 


अ . क्र . तालुक्याचे 


निवडून आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


नाव 


निवडणूक 
विभागाचा 
क्रमांक व नाव 


निवडून 
आलेला 
प्रवर्ग 


सदस्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


धुळे 


४५ फागणे 


धुळे 
धुळे 


९ 


४ ९ नेर 


५ धुळे ४२ लामकानी सर्वसाधारण स्त्री देवरे धरती निखिल 

मुक्काम पोस्ट बोरीस , तालुका - जिल्हा धुळे 
६ धुळे ४४ कापडणे सर्वसाधारण किरण ( भैय्या ) गुलाबराव पाटील 

मुक्काम पोस्ट मेहेरगांव , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
सर्वसाधारण स्त्री पवार अश्विनी भटू 

१० , शिवालय , अनमोलनगर , देवपूर , धुळे , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
८ C 

४६ नगाव बु सर्वसाधारण राघवेंद्र ( रामदादा ) मनोहर पाटील मुक्काम पोस्ट नगाव , तालुका - जिल्हा धुळे 
४८ कुसुंबा सर्वसाधारण पाटील संग्राम गोविंदा 

मुक्काम पोस्ट कुसुंबा , तालुका - जिल्हा धुळे 
१० धुळे सर्वसाधारण पाटील आनंद दत्तात्रय 

मुक्काम पोस्ट म्हसदी रोड , नेर , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
११ धुळे ५२ बोरविहिर सर्वसाधारण स्त्री पाटील मोतनबाई रावण 

मुक्काम गरताड , पोस्ट नरव्हाळ , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
१२ धुळे ५३ मुकटी सर्वसाधारण स्त्री पाटील मिनल किरण 

मुक्काम पोस्ट मेहेरगांव , 

तालुका - जिल्हा धुळे . 
१३ धुळे सर्वसाधारण पाटील आशुतोष विजय 

मुक्काम पोस्ट शिरूड , तालुका - जिल्हा धुळे 
१४ धुळे ५५ रतनपुरा सर्वसाधारण स्त्री पाटील अनिता प्रभाकर 

मुक्काम पोस्ट बोरकुंड , तालुका - जिल्हा धुळे 
१५ धुळे ५६ बोरकुंड सर्वसाधारण स्त्री पाटील शालिनी बाळासाहेब मुक्काम पोस्ट बोरकुंड , तालुका - जिल्हा धुळे 

आणि , महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , पोट - कलम ( ३ ) चा खंड ( अ ) आणि पंचायत समित्या 
( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , जलज शर्मा , जिल्हाधिकारी , धुळे असे जाहीर करतो की , शिरपूर , शिंदखेडा , साक्री व धुळे या पंचायत समित्यांमधील खालील 
नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या निर्वाचक गणातून पंचायत समितीचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

परिशिष्ट 

२ 
अ . क्र . तालुक्याचे पंचायत समिती निवडून 

निवडून आलेल्या 

उमेदवाराचा पत्ता 
निर्वाचन आलेला 

उमेदवाराचे नाव 
प्रवर्ग 


५४ शिरूड 


नाव 


गणाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


8 


६ 


१ 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील संगीता शशिकांत 


१५ अर्थे खुर्द 
१६ विखरण बु || 


२ 


सर्वसाधारण 


पाटील विनिताबाई मोहन 


३ 


१८ तहाडी त.त. 


सर्वसाधारण स्त्री 


भामरे प्रतिभा कैलास 


४ 


१ ९ वनावल 


सर्वसाधारण 


चौधरी ममता ईश्वर 


शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 
शिरपूर 


अर्थे खुर्द , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
नवे 

भामपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
तहाडी त.त. , तालुका शिरपूर जिल्हा धुळे 
भरवाडे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
बाळदे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
शिंगावे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
मांडळ , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
बभळाज , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 


५ 


२० जातोडा 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील विठाबाई निंबा 


६ 


२१ शिंगावे 


सर्वसाधारण 


पाटील चंद्रकांत दामोदर 


७ 


२२ करवंद 


सर्वसाधारण 


सोनवणे यतीश सुनील 
जाधव रेखाबाई दर्यावसिंग 


८ C 


२५ अजनाड 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


३ 


परिशिष्ट - २ 


चालू 
निवडून आलेल्या 


उमेदवाराचा पत्ता 


अ . क्र . तालुक्याचे पंचायत समिती 

निर्वाचन 


नाव 


निवडून 
आलेला 
प्रवर्ग 


उमेदवाराचे नाव 


गणाचे नाव 


१ 


२ 


3 


४ 


६ 


९ 


शिंदखेडा २ ९ दाऊळ 


सर्वसाधारण स्त्री 


ईशी वंदनाबाई भारत 


१० 


शिंदखेडा ३४ वर्षी 


सर्वसाधारण स्त्री 


पवार अनिता राकेश 


११ 


शिंदखेडा ३ ९ हातनूर 


सर्वसाधारण 


बोरसे पंडित दिगंबर 


१२ 


शिंदखेडा ४३ खर्दे बु ।। 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील भाग्यश्री दिपक 


१३ 


शिंदखेडा ४४ मेथी 


सर्वसाधारण 


गिरासे रणजित गोरख 


१४ 


साक्री 


सर्वसाधारण 


खैरनार रविंद्रराव प्रतापराव 


५१ दुसाणे 
५३ बळसाणे 


१५ 


साक्री 


सर्वसाधारण 


जैन महावीर भागचंद 


१६ 


साक्री 


५४ घाणेगांव 


सर्वसाधारण 


महाले रोहिदास दगा 


१७ 


साक्री 


५५ जैताणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


पगारे सोनाली बाजीराव 


१८ 


साक्री 


७१ पिंपळनेर 


सर्वसाधारण 


गांगुर्डे देवेंद्र मुरलीधर 
पगारे रोशनी शामकांत 


१ ९ 


साक्री 


७२ चिकसे 


सर्वसाधारण स्त्री 


२० 


साक्री 


७६ धाडणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


झोतवाडे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
कमखेडा , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
साळवे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
मुक्काम मांडळ , पोस्ट खर्दे , 
तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 
दिवी , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे 
दुसाणे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
बळसाणे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
आमोदे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
जैताणे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
पिंपळनेर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
पिंपळनेर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
मालपूर , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
कासारे , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे 
काळगाव , पोस्ट धमनार , तालुका साक्री , 
जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट लामकानी . 

, 
तालुका - जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट न्याहळोद , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट फागणे , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट नेर , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट सडगाव , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट बाभूळवाडी , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 
मुक्काम पोस्ट मूकटी , तालुका - जिल्हा धुळे 
मुक्काम पोस्ट शिरूड , तालुका - जिल्हा धुळे 


२१ 


साक्री 


७७ कासारे 


भामरे मंगलाबाई विजय 
देसले माधुरी चंद्रकांत 
अर्चना राजधर देसले 


सर्वसाधारण स्त्री 


२२ 


साक्री 


८१ म्हसदी प्र.नेर 


सर्वसाधारण स्त्री 


२३ धुळे 


८३ लामकानी 


सर्वसाधारण 


महाले तुषार रघुनाथ 


२४ धुळे 


८८ न्याहळोद 


सर्वसाधारण 


पवार योगराज प्रतापराव 


९ ० फागणे 


सर्वसाधारण स्त्री 


बडगुजर सुरेखा संजय 


९ ७ नेर 


सर्वसाधारण स्त्री 


मोरे अंजनाबाई मांगू 


२५ धुळे 
२६ धुळे 
२७ धुळे 
२८ धुळे 


१०१ सडगाव 


सर्वसाधारण स्त्री 


गर्दै अश्विनी तुषार 


१०४ बोरविहिर 


सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील विद्या लक्ष्मण 


१०५ मूकटी 


सर्वसाधारण 


शर्मा राजेंद्र भटूलाल 


२ ९ धुळे 
३० धुळे 


१०७ शिरूड 


सर्वसाधारण 


कोतेकर दिपक रंगराव 


जलज शर्मा , 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


धुळे , ६ ऑक्टोबर २०२१ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( १ ) / २०२१ . – महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ , 
पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( अ ) आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६६ , 
पोट - कलम १ अन्वये मी , मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , नंदुरबार जिल्हा परिषदेमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या 
पोट - निवडणुकीत खालील नमूद केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या जिल्हा परिषद निवडणूक विभागातून नंदुरबार जिल्हा 
परिषदेवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


निवडणूक 
विभागाचा 


निवडणूक 
विभागाचे नाव 


क्र 
. 


उमेदवाराचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


८ 


खापर 


पाडवी गीता चांद्या 


मुक्काम असली , पोस्ट तलाई , तालुका अक्राणी , 
जिल्हा नंदुरबार . 


२ 


अक्कलकुवा 


मक्राणी सुरैया बी अमीन 


२४ 


म्हसावद 


शितोळे हेमलता अरुण 


मुक्काम 

पोस्ट मक्राणीफळी , तालुका अक्कलकुवा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट शिरुड दिगर , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
राहणार विद्याविहार , मोहिदे त . ह . , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 


४ 


२ ९ 


लोणखेडा 


पाटील जयश्री दिपक 


५ 


३१ 


पाडळदे बु || 


शेवाळे मोहनसिंग पवनसिंग 


मुक्काम पोस्ट परिवर्धे , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


६ 


३५ 


कहाटुळ 


राऊळ ऐश्वर्यादेवी जयपालसिंग 


मुक्काम पोस्ट सारंगखेडा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


७ 


३८ 


कोळदे 


गावित सुप्रिया विजयकुमार 


प्लॉट नंबर २ , सर्व्हे नंबर ५७० , मंगलमुर्तीनगर , नंदुरबार 


८ C 


३ ९ 


खोंडामळी 


पाटील शांताराम साहेबराव 


मुक्काम नाशिंदे , पोस्ट विखरण , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


९ 


४० 


कोपी 


रघुवंशी राम चंद्रकांत 


सोनगीरपाडा , नवे सोनगीरपाडा , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


१० 


४१ 


रनाळा 


शिंत्रे शकुंतला सुरेश 


मुक्काम पोस्ट रनाळे , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


११ 


४२ 


मांडळ 


मोरे जागृती सचिन 


मुक्काम पोस्ट शनिमांडळ , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


मनीषा खत्री , 


जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


आदेश 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( २ ) /२०२१.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 
पोट - कलम ( ३ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मी , 
मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोट - निवडणुकीत खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून अक्कलकुवा पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


निर्वाचक 


निर्वाचक 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


क्र . 


गणाचा 


गणाचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


१६ 


कोराई 


वसावे अश्विनी दिलीप 


मुक्काम गोटपाडा , पोस्ट काकडखुंट , 
तालुका अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार . 


मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( ३ ) /२०२१.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 
पोट - कलम ( ३ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणूका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मी , 
मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोट - निवडणुकीत खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून शहादा पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


निर्वाचक 


निर्वाचक 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


क्र . 


गणाचा 


गणाचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


४ ९ 


सुलतानपूर 


पाटील वैशाली किशोर 


मुक्काम पोस्ट सुलतानपूर , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


२ 


५१ 


खेडदिगर 


पाटील संगिता शांतीलाल 


मुक्काम पोस्ट दामळदा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


५३ 


मंदाणे 


पवार रोहिणी दिनेश 


४ 


५८ 


डोंगरगाव 


याईस श्रीराम धनराज 


मुक्काम पोस्ट मंदाणे , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम उधळोद , पोस्ट चिरखान , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 
मुक्काम पोस्ट तिखोरा , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम वाडी पुनर्वसन , पोस्ट कलमाडी , तालुका शहादा , 
जिल्हा नंदुरबार . 


५ 


५ ९ 


मोहिदे तह 


पाटील कल्पना श्रीराम 


६ 


६१ 


जावदे त.बो. 


पटले निमा ओरसींग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग , ऑक्टोबर ८ , २०२१ / आश्विन १६ , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट - 

चालू 


अ . 


निर्वाचक 


निर्वाचक 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


क्र . 


गणाचे नाव 


उमेदवाराचे नाव 


गणाचा 
क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


६२ 


पाडळदे बु ।। 


पाटील सुदाम मंगळु 


मुक्काम काथर्दे खुर्द , पोस्ट काथर्दे दिगर , तालुका शहादा , 


जिल्हा नंदुरबार . 


८ C 


६६ 


शेल्टी 


पाटील किशोर छोटूलाल 


मुक्काम पोस्ट शेल्टी , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक ग्रापंवि / जिपपंसपोनि / कावि / ९ २५ ( ४ ) / २०२१ . – महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ५७ , 
पोट - कलम ( ३ ) व महाराष्ट्र पंचायत समित्या ( निर्वाचक गण व निवडणुका घेणे ) नियम , १ ९ ६२ मधील नियम ६० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये मी , 
मनीषा खत्री , जिल्हाधिकारी , नंदुरबार असे जाहीर करते की , पंचायत समितीमधील रिक्त झालेल्या जागांच्या पोट - निवडणुकीत खालील नमूद 
केलेले उमेदवार हे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या निर्वाचक गणातून नंदुरबार पंचायत समितीवर सभासद म्हणून निवडून आले आहेत . 


परिशिष्ट 


अ . 


निर्वाचक 


निर्वाचक 


निवडून आलेल्या 


कायमचा पत्ता 


गणाचा 


गणाचे नाव 


. 


उमेदवाराचे नाव 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


७३ 


गुजरभवाली 


परदेशी शितल धर्मेंद्रसिंग 


मुक्काम पोस्ट धुळवद , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


२ 


७४ 


पातोंडा 


भील दिपमाला अविनाश 


मुक्काम 

राकसवाडे , पोस्ट पळाशी , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


3 


७६ 


होळ तर्फे हवेली 


मराठे सिमा जगन्नाथ 


मुक्काम दहिंदुले बु || , पोस्ट पातोंडा , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 
मुक्काम पोस्ट नांदखें , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


४ 


८५ 


नांदखें 


राठोड प्रल्हाद चेनसिंग 


५ 


८७ 


गुजरजांभोली 


पवार तेजमल रमेश 


मुक्काम पोस्ट सुंदर्दे , तालुका - जिल्हा नंदुरबार 


मनीषा खत्री , 
जिल्हाधिकारी , नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


